ऑलिंपिक स्पर्धांची 
कहाणी 


लेखिका: मिन्ना लेसी 
चित्रे: पॅडी माउंटर 





ऑलिंपिक स्पर्धांची 
कहाणी 


मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 








अनुक्रम 
प्रकरण 1 प्राचीन ग्रीसमधील खेळ 
प्रकरण 2 पहिली स्पर्धा 

प्रकरण 3 खेळांचे सादरीकरण 
प्रकरण 4 एक भव्य योजना 
प्रकरण 5 एक यशस्वी सुरुवात 
प्रकरण 6 खेळांचा विस्तार 
प्रकरण 7 सोहळे-समारंभ 
प्रकरण 8 ऑलिंपिक हिरो 
उन्हाळी ऑलिंपिक तारखा 
हिवाळी ऑलिंपिक तारखा 


प्रकरण 41 


प्राचीन ग्रीसमधील खेळ 





प्राचीन ग्रीक लोकांना स्पर्धा करायला आवडत 
असे. ते अनेक कलाकोशल्यपूर्ण गोष्टींच्या स्पर्धा 
आयोजीत करत. जसे, सार्वजनिक भाषण, 
चित्रकला, लेखन आणि अगदी चुंबनाच्याही! 


कोणताही मोठा कार्यक्रम असला की खेळांच्या स्पर्धा 
पण सर्वात लोकप्रिय स्पर्धा होत्या भरवायला चांगला बहाणा मिळत असे. ग्रीक लोक 
खेळांच्या, जसे धावण्याची शर्यत, मेजवान्या आणि धार्मिक उत्सवांप्रसंगी, तसेच 
रथांची शर्यत, मुष्ठियुद्ध, कुस्ती, । अंत्यसंस्कारावेळीही शर्यती आणि कुस्त्यांच्या स्पर्धी  ,* 
थाळीफेक. _ भरवत. न 





> 


४ >) 


“ह. व दि. ँ 


व वं “ च्न्यू त शा 
ीळ " ७ 
अभक ह न... ह. 
क र. *९-०>*/५४-/- 
कळ वि 
क 


ती. च 
क “2-5” ग 
“८.” 7: 
2 >4& 


1:> 
1 8” र गा 


युद्धावर निघतानाही ते आपले भाले 
आणि थाळ्या सोबत नेत. 


“2 & . ऑलिंपिया हे नदीखोऱ्यात वसलेले एक रमणीय 
र. ऱ्क् (>... आ. ही गाव होते. त्याच्या सभोवती ऑलिव्ह वृक्षांची राई 
र न क आग 
ह... 2. १, ) प्रकरण दोन आणि नेक्रत्येला डोंगररांगा होत्या. 
पहिली स्पधा '््श 0 २ 


2०% >” ी च ४ द्र “ 

०. 6 ह चि” - "अ “5 र्य 
| कळ टॅ टर रा” ी। 1 24. । ”” 
र्या क्म भय ह... व 2 --। , ऱ > * क डर ् रट 

१.2. ॥॥॥.:६४ ६. त ह 
वट - 7. “- ०४” टर वि र प 
9 | क्क कट | 


-»***श्र्े 7१ 9 6 





ऑलिंपिक * स्पर्धांची ्ध्जु >“ 
ऑलिंपिक स्पर्धांची सुरुवात कशी झाली, हे 
कुणालाही निश्चितपणे माहीत नाही. पण खेळांच्या . ग्रीक देवतांचा राजा झ्य्स आणि त्याची राणी 


पहिल्या स्पर्धेचे आयोजन सुमारे 3000 वर्षापूर्वी दा हेरा यांची पूजा करण्यास लोक ऑलिंपियाला 


ई.स. 776 साली ऑनिंपिया गावात करण्यात आले भेट देत असत. क 1. % ्ड् 
होते, अशी नोंद सापडते. 















एका कहाणीनुसार, इयूसचा मुलगा, ग्रीक 
हिरो हेरक्लीझ याने ऑलिंपिक स्पर्धी भरवायला 
सुरुवात केली. 


जिंकन ये मला! 
(र बडे 





दुसऱ्या एका कहाणीनुसार, लिडियाचा राजपुत्र 
पेतरॉप्स्च्या अंत्यसंस्काराप्रसंगी त्याच्या स्मरणार्थ 
खेळांच्या स्पधा भरवण्यात येऊ लागल्या. खूप 
वर्षापूर्वी, पेलॉप्सने रथांची शर्यत जिंकली होती. 
तो एका सुंदर राजकन्येला आपल्री वधू म्हणून 
जिंकण्यासाठी शर्यतीत सहभागी झाला होता. 





यात सर्व स्पर्धक ग्रीक पुरुष होते. ज्या 
स्त्रियांना शर्यतीत भाग घ्यावासा वाटे, 
त्यांच्यासाठी वेगळी शर्यत ठेवत. त्याला हेराया 


पण बहुधा या स्पर्धेची सुरुवात 
ऑलिंपियात इ्यूसची स्तुती करणाऱ्या एका 
मोठया धार्मिक उत्सवाच्या प्रसंगी झाली 


असावी. मरत 





ई.स. पूर्व 776 पासून, ऑल्रिंपियामध्ये दर 
चार वर्षानी, सहसा ऑगस्ट महिन्यात, अशा 
स्पर्धा भरवण्यात येऊ लागल्या. दोन 
स्पर्धादरम्यान असलेल्या चार वर्षांच्या 
कालावधीला ऑतिपियाड म्हणत असत. 


सरुवातीला, केवळ एकाच खेळाची स्पर्धा 
झाली - मैदानाच्या लांबीइतके अंतर, म्हणजे 
190 मीटर (623 फूट) धावण्याची शर्यत. 


प्राचीन ग्रीसमध्ये पुरुष धावपटूंनी विवस्त्र 
अवस्थेत धावायचे, अशी परंपरा होती. यातून 
पुरुषांना आपत्रे बलदंड शरीर आणि पिळदार स्नायू 
दाखवायची संधी मिळत असे. 





काळानुसार, ऑलिंपिक स्पर्धा ग्रीसमधील 
सर्वात लोकप्रिय क्रीडा उत्सव बनला. तो बघायला 
इटली, सीरिया, इजिस्, काळा समुद्र या दूरदूरच्या 
ठिकाणांहून हजारो लोक येऊ लागले. 


स्पर्धआधी हलका व्यायाम करण्यापूर्वी, 
प्रत्येक धावपटू ऑलिव्ह तेलाने आपल्या 
शरीराचे मालिश करत असे. पैलवान लोक 
धरपकड चांगली होण्यासाठी अंगावर पावडर 
आणि वाळूही लावत. 


इ.स. 456 वर्षापूर्वी, ऑलिंपियामध्ये | 
क लोक झइ्यूसचा 13 मीटर (43 फूट) उंच 
इ-यूसचे एक भव्य मंदिर उभारण्याचे काम शि र 
नसतच पुतळा बघण्यासाठी रांगेत उभे राहात. 
पूर्ण झाले. ते बघायला लोकांची प्रचंड गर्दी भे 


५ * 
ढाणे 
शव 
1. 
ह 

| वी 
शा 
१ | वी 
1 द्कः 
































त्याकाळात, फक्त पुरुष आणि कुमारी स्त्रियाच 
मृत्युचा खेळ बघू शकत असत. एक विवाहीत स्त्री 
आपल्या मुलाची मृष्ठियुद्ध स्पर्धा बघायला 
प्रशिक्षकाचा वेष धारण करून गेली. पण मुलगा 
जिंकल्यावर, ती आनंदाने ओरडली आणि तिचे बिंग 
फुटले. सुदैवाने, मुलाचे वडील आणि भाऊ ऑलिंपिक 
चॅम्पियन होते. त्यामुळे त्या स्त्रीचा जीव वाचला. 


माझा मुलगा 
जिंकला! 





तेव्हापासून प्रशिक्षकांनी स्पर्धा विवस्त्रावस्थेत 


पाहावी, असे बंधन घालण्यात आले. 


प्रकरण 3 


खेळांचे सादरीकरण 





दी. २ >>> “->>_*« ् 
(*४... - क्य हच €”>- (टे &/ श्र "2 ) 
क च ऱ (“9- नज | ह मी - £2/ (7: 3 शर "५. 
४ |“ क (* ् -- क व्वी- “त . क - >! र > 
५७७५१५१ ७७८. ०. 


दर चोथ्या वसंत क्रतूत, तीन दूत शांतता 
कालावधीची घोषणा करण्यासाठी संपूर्ण ग्रीसचा 
दौरा करत. यामुळे ऑलिंपिया परिसरात 
स्पर्धांच्या एक महिना आधी आणि एक महिना 
नंतर या कालावधीत युद्ध थांबवत असत. याला 
ऑलिंपिक यद्धविराम म्हणत असत. 


ग्रीक लोक सतत युद्ध करत असत. पण 
युद्धविरामादरम्यान, ऑलिंपियाच्या परिसरात 
युद्धबंदी घोषीत करत, जेणेकरून ऑलिंपिक 
उत्सवात भाग घेण्यासाठी लोकांना सुरक्षितपणे 
प्रवास करता यावा. 


आपले पाय वर 


युद्धविराम समास होताच लोक पुन्हा 
युद्ध करायला जात. 


स्पर्धा सुरु झाल्यापासून 100 वर्षानी, 
ऑलिंपिकमध्ये 18 प्रमुख खेळ होऊ लागले. 
स्पर्धेची सुरुवात रथांच्या शर्यतीने होत असे. 
याला टेश्रिप्पां, म्हणत. ही शर्यत हिप्पोड्ोम 
नावाच्या मैदानात होत असे. 







स्पर्धेचे प्रमुख आकर्षण होते, पेंटाथलान 
यात पाच खेळ होत असत. एका 
आख्यायिकेनुसार, ही कल्पना जेसन नावाच्या 


ग्रीक हिरोच्या सुपीक डोक्यातून निघाल्री होती. 


पहिल्या पेटाथलॉनमध्ये जेसन आपला मित्र 
फपेल्युसचा प्रतिस्पर्धी होता. 


पेटाथलॉनमध्ये 


थाळीफेक.... 





टा 
९3 / >, 
क रट ६.> श 


५1७ 
प्या पास: ₹ च्य 





आणि त्रांब उडी 
हे खेळ होते. 


1 ७ ७ “1०४” (* (9 





य >- . र 
>  ान्बहालेल्का कनी "र. ही 


ऑलिंपिक विजेत्यांना ऑलिव्हच्या 
पानांचा मुकट घालत असत आणि त्यांच्यावर 
कविता आणि गाणी रचत असत. संपूर्ण 
ग्रीसमध्ये या कविता आणि गाणी ऐकवल्या 


जात असत. 





सर्वात भयानक खेळ होता, एक रानटी 
पद्धतीने केल्ली जाणारी मारामारी. त्याला 
पक्रेशन म्हणत. यात पुरुष ठोसे आणि लाथा 
मारून एकमेकांची हाडे मोडू शकत. पण 
खेळाडुला चावण्याची आणि डोळे फोडण्याची 
परवानगी नव्हती. 





ई.स. पूर्व दुसऱ्या शतकात, रोमन लोकांनी 
ग्रीसवर विजय मिळवला, त्यावेळी ऑलिंपिक स्पर्धा 
खूप लोकप्रिय होत्या. 


पण ऑलिंपिक सुरू झाल्यानंतर, 1166 वर्षांनी, 
ई.स. 393 मध्ये, थिआओडोसिअस या रित्रेस्ती 


समाटाने या स्पर्धावर बंदी आणली. त्याच्या 
सैनिकांनी इ्यूस देवतेचे मंदिर उध्वस्त केले. 





भ्र 
1. 


“भ्‌ 


1... 


क्क 





नंतरच्या वर्षामध्ये, ऑलिंपिया गावसुद्धा 
उध्वस्त झाले. भूकंप आणि पूर या आपत्तीमुळे 
स्पर्धेची जागा जमिनीखाली गूडुप झाली. 


1000 पेक्षा जास्त वर्षे ही जागा 
जमिनीखालीच लपून राहिली.... 


प्रकरण 4 


एक भव्य योजना 





1875 मध्ये, जर्मन पुरातत्वज्ज्ञ 
अर्न्स्ट क्टीयस याने ऑलिंपिया गावाच्या 
अवशेषांमध्ये मंदिरे, शिल्पे आणि 
भांड्यांचा शोध लावला. यामुळे प्राचीन 
खेळांमध्ये लोकांना पुन्हा रस वाटू 
लागला. 





एक फ्रेंच धनिक, बॅरन पियरे डी क्‍्युबटींन, 
यांना ऑलिंपिकने भुरळ पाडली. त्यांनी 
ऑलिंपिकबद्दल मिळेल ती माहिती वाचली. डी 
क्‍्युबर्टीन स्वत: एक उत्साही मृष्ठियोद्धा, 
ततल्रवारयोद्धा, नौकाचालक आणि घोडेस्वार होता. 
त्यांचा दृढ विश्वास होता की खेळल्यामुळे माणूस 
जास्त बळकट आणि यशस्वी बनू शकतो. 


त्यांनी विविध देशांत खेळ कसे खेळले 
जातात, याचा अभ्यास केला. इंग्लंडमध्ये 
रग्बीसारखा भयानक चढाओठीचा खेळ शाळेत 
खेळला जात होता. डी क्युबर्टीनला या गोष्टीचे 
मोठे कौतुक वाटले. 





त्यांनी इंग्लंडमध्ये मच केनत्राक नावाच्या 
एका छोट्या शहराचाही दोरा केला, जिथे एक 
खेळांचा उत्सव आयोजित केला जात असे. या 
उत्सवाला वेनतलाक ऑतिपियन खेळ म्हणत 
असत. 


यावरून त्यांच्या मनात एक कल्पना 
चमकल्ली. 1892 साली, क्रीडा अधिकाऱ्यांनी 
एका सभेत, डी क्‍्युबर्टीनने एक आंतरराष्ट्रीय 
ऑलिंपिक स्पर्धा सुरू करण्याची आपली 
योजना जाहीर केल्री. 


। 
। 
| 





"-- म्हणण्याकडे दुर्लक्ष केले. _ 00 


| 





॥ न्य 

रट शा ह है “भुर “ा म 
| | क; । | 
| “ण ।' पण सगळ्यांनी त्यांच्या ल ! 
/ 

8) 3302. 

र )! 
। कुश, 

| 


डी क्‍्युबर्टीनने आपले प्रयत्न सोडून दिले 
नाहीत. त्यांनी दोन वर्षे अथकपणे जगभरातील 
नेत्यांना पत्रे लिहिली आणि त्यांच्याशी चर्चा 
केली. शेवटी, त्यांनी क्रीडा अधिकाऱ्यांची एक 
बैठक आयोजीत केली. यावेळी, त्यांची योजना 


स्वीकारण्यात आली. डी क्युबर्टीन रोमांचित झाले. 


«>) 





त्यांचे पढील काम होते, नव्या ऑलिंपिक 
स्पर्धांच्या आयोजनासाठी एक गट बनवणे 
याला आतरराषट्रीय ऑलिंपिक समिती 
(ऑआयअोसी -10८) म्हणून ओळखले जाऊ 
लागले. 


प्रकरण 5 


एक यशस्वी सुरुवात 





पहिली अधिकृत आधुनिक ऑलिंपिक स्पर्धा 
6 एप्रिल 1896 रोजी ग्रीसमधील अथेन्स शहरात 
खेळल्या गेल्या. 


नऊ वेगवेगळ्या खेळांच्या स्पर्धांमध्ये 14 कित्येक धावपटूंची एक अत्यंत मोठी 


देशांतील पुरुष मैदानी खेळाडूंना बघण्यासाठी समस्या होती, अथेन्सचा प्रवास. जेम्स 
हजारो प्रेक्षक गोळा झाले. या स्पर्धा होत्या - कोनोतली नावाच्या एका अमेरिकीने आपल्या 
शर्यत, सायकल शर्यत, ततवारयुद्ध, जिम्नॅस्टीक्स, आयुष्याची जवळजवळ सारी ठेव न्यूयॉर्क ते 
शू्टीग, पोहोणे, टेनिस, वजन उचलणे आणि नेपल्स बोट प्रवासावर खर्च केली. या 


प्रवासाला त्याला 17 दिवस लागले. 





स्त्रियांना खेळ फक्त बघण्याची पण हा प्रवास बराच म्हणायचा. 
परवानगी होती. डी क्युबर्टीनच्या मते, कोनोलीने तिहेरी उडी (ट्रीपन जम्प) 
स्त्रिया खेळ खेळण्यासाठी नाजक असतात. प्रकारात यश मिळवले. अशाप्रकारे त्याने या 


आधुनिक स्पर्धेतील पहिले पदक जिंकले. 





त्याकाळी प्रवेशाचे नियम फारसे कठोर नव्हते. अथेन्स ऑलिंपिकमध्ये, 40 किमी (सुमारे 25 


जाल गेळंड नावाच्या एका आयरिश पर्यटकाने मैल) मॅराथॉन शर्यत ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरली. 
शेवटच्या मिनिटाला स्पर्धेत नाव नोंदवले....आणि ही स्पर्धा त्या ऑलिंपिकचे मुख्य आकर्षण ठरले. 


तो टेनिस एकल आणि दुहेरी स्पर्धा जिंकला. मॅराथॉन शर्यत ही फिडीप्पिडस नावाच्या एका 


ग्रीक सैनिकाच्या कहाणीवरून स्फ्रल्ली होती. ई.स 

पूर्व 490 मध्ये, ग्रीकांनी पर्शियनांवर विजय 
रा टर $ त्रक्र क.) मिळवला. ही खबर देण्यासाठी तो मॅराथॉन गाव ते 
अथेन्स हे अंतर धावत गेला होता. 








की बज चि साजरा करा! १ 
. ग्रीसने यद्ध जिंकलंय. ..____ 





विशेषत: पोहोणाऱ्यांना कणखर राहावे 
लागत असे. त्यांना नावा घेऊन खुल्या समुद्रात 
उडी घ्यावी लागत असे आणि बफीळ गार 
पाण्यात किनाऱ्याकडे पोहत जावे लागत असे. 





जेव्हा अथेन्सची पहिली मॅराथॉन शर्यत पूर्ण 
होत आती तेव्हा जमावाने अक्षरश: मैदानात उड्या 
घेतल्या, कारण स्पिरिडॉन ळुर्डस नावाच्या एक 
ग्रीक धावपटूने शेवटची फेरी मारण्यास मैदानात 
प्रवेश केला होता. 





आपला उत्साह उतू गेल्यामुळे, दोन ग्रीक 
राजपुत्र, ग्रीसच्या राजा जॉर्ज । ची मुले, 
मैदानात उतरले आणि लुईससोबत अंतिम 
रेषेपर्यंत धावले. 


प्रकरण 6 


खेळांचा विस्तार 


एका यशस्वी सुरुवातीनंतर, ॥0९ ने दर चार 
वर्षांनी, दुसऱ्या शहरात ऑलिंपिक स्पर्धा 
भरवण्याचा निर्णय घेतला. 


1900 साल्री, या स्पर्धा फ्रान्समधील 
पॅरिसमध्ये आयोजीत करण्यात आल्या. या स्पर्धेत 
स्त्रियांना सहभागी होण्याची परवानगी होती, पण 
केवळ गोल्फ आणि टेनिससारख्या नाजूक 
खेळांमध्ये. 














लंडनमध्ये राजा एडवर्ड ॥॥ आणि राणी 
अतरेक्झांड्रिया यांना मॅराथॉनची सुरुवात 
आपल्या किझ्सर कॅसत् या राजमहालातून 
पाहायची इच्छा होती. 


--[. १ 


ल), 


५ 10) ॥॥॥11॥॥)/॥॥/ 


। 
न कते क र 


ष्र लड १ 
प रे ऱ 
र १ ६. के. 
॥॥॥॥॥.८५ 
॥ १01 1 । र्त ध्‌ 
2 द | 
द. 


लिली 
त. 
% ५ 


1904 साली अमेरिकेतील सट ळु्डस शहरात 


झालेल्या ऑलिंपिकनंतर ।0८ ने 1908 सालचे त्यामुळे मॅराथॉनचे अंतर 42.195 किमी 
ऑलिंपिक खेळ इटलीतील रोम शहरात भरवण्याचे (26 मैल 385 गज) पर्यंत वाढवण्यात आले. 
मान्य केले. पण इटलीत ज्वालामुखी माउंट तेव्हापासून आजपर्यंत, प्रत्येक मॅराथॉनमध्ये 
व्हेळुव्ह्रियस उफाळून आल्यामुळे त्या वर्षीच्या हेच अंतर ठेवले जाते. 


ऑलिंपिकचे स्थलांतर लंडनमध्ये करण्यात आले. 


लंडन ऑलिंपिकमध्ये लोकांनी पहिल्यांदाच 
डी क्‍्युबर्टीनचे ऑलिंपिकविषयीचे विचार ऐकले. 







हेच महत्त्वाचं आहे, जिंकणं 
नव्हे. आयुष्यात सर्वात | 
महत्त्वाची गोष्ट जिंकणं नसते, | 














1920 साली बेल्जियममधील अटवर्प 
शहरात झालेल्या ऑलिंपिकनंतर ।0९ ने 
निर्णय घेतला की त्यांच्याकडे बफीत 
खेळण्याचे अनेक खेळ होते. त्यामुळे त्यांनी 
वेगळ्या हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धा सुरू केल्या. 





१" 9१8 1& /. न 
वा ढ र्श्श्ट 


ती) 722/4५.. र्‌ 
ग (0 । (] ही. ना, ५1, १) ३६). न । ] $//.॥). न 
(2 010 ॥१५ (शे ।. 





पहिल्या हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धा 1924 
साली फ्रान्समधील शनी गावात झाल्या. 
त्यामध्ये स्कीइडंगु फिगर स्केटींग आणि 
बर्फातील हाकी हे खेळ सामील होते. 
1992 पासून हे हिवाळी खेळ उन्हाळी 
ऑलिंपिकनंतर दोन वर्षांनी होऊ लागले. 


दर वर्षी ऑलिंपिकमध्ये अधिकाधिक 
लोकप्रिय खेळांची भर पड लागली. 1896 साली 
(अथेन्स) 9 खेळांच्या 52 स्पर्धा झाल्या. 1952 
साली (हेलसिंकी, फिनलंड) 17 खेळांच्या 149 
स्पर्धा झाल्या. 2004 साली अथेन्समध्ये 28 
खेळांच्या 301 स्पर्धा झाल्या 


अगदी अलिकडेच 1976 (इन्सद्रुक, 
ऑस्ट्रेलिया) साली ब्फावरचे नृत्यदेखील या 
खेळांमध्ये सामिल. करण्यात आले. 





1996 मधील बीच व्हॉलीबॉल 


(अटलांटा अमेरिका) 







ह, ८३ बोर्डींग 


बॉ 
क्ट “ 


ग 


र्य 4०% / 1... र, 
७-4. >” 1 
| कक, ७-1 > 





आणि 1998 मध्ये, स्नो 


(नागानो> जपान) 


2008 साली, चीनच्या बीजिंग शहरात 


झालेल्या स्पर्धेत बीएमएक्स सायकतिग खेळ दुसऱ्या महायुद्धानंतर, पाठीच्या मणक्‍्याला इजा 
पाला काता आत्या झालेल्या ज्येष्ठ सैनिकांसाठी इंग्लंडच्या स्टोक मंदैवित्र 


गावात एक स्पर्धा आयोजीत करण्यात आती. 


ही स्पर्धा खूप यशस्वी ठरली. मग 1960 मध्ये, 
अपंग मैदानी खेळाडुंसाठी पहिली आंतरराष्ट्रीय 
पॅराऑतिपिक स्पर्धा आयोजीत करण्यात आली. 





....आणि 10 किमी (6 मैल) अराथॉन 
पोहोण्याची शर्यतसुद्धा. 





कळ मक यानंतर 1976 मध्ये पहिले हिवाळी पॅराऑतलिपिक 
द्धी - सध्य ज्ञाते. 


नस््ल्ताा -) री व | 
तोडी ओन १: श्ञ 









यास उ टे । 
0 
> यी मैदानी खेळांची एक मोठी १ १ 
//. ४ पत || | 
71 कवायत निघते. मग , प्रकाश, 
प्रकरण 7 । 1; | ३, नृत्य आणि रंगीबेरंगी आतिशबाजी शह. तत 
ढ च र्‍ऱय्स्य्य्ययञ> 








सोहळे-समारंभ "> यांचे अद्भूत प्रदर्शन कळ 
ऑलिंपिक स्पर्धांचा उद्घाटन ७ प 


चा सोहळा एखाद्या कार्निवल 


उत्सवासारखा असतो. 


स्पर्धा सुरू होण्याच्या काही महिने आधी, 
ऑल्िंपियामध्ये एक मशाल पेटवतात. ही मशाल 
धावत, आकाशमार्गे, सस्तेमार्गे, रेल्वेमार्गे वा 
पाण्यातून ठराविक अंतराने नवनव्या ताज्या दमाच्या 
खेळाडुंद्वारे (रिले पद्धतीने) नेली जाते. 


११११११! ' 





शेवटी, एक धावपटू ही मशाल मैदानातील 


ऑलिंपिक गीत गायल्यानंतर उद्धाटन सोहळ्यात आणतो आणि मशात्रीने एका (“0 

ऑलिंपिक झेंडा | भव्य कढईत ज्योत पेटवतो - क ग ह. 

ऑलिंपिक स्पर्धेचा झेंडा द तटात - » “५ /> 
फडकवण्यात येतो. डी क्युबर्टीन स्पर्धा संपेपर्यंत 


यांनी झेड्यावर पाच रंगांची वर्तुळे कढईतील 
आरेखित केली होती. ही वर्तुळे 
जगातील पाच खंडांचे प्रतिनिधित्व 
करतात. आफ्रिका, अमेरिका, 
आशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोप 
-सर्व खंड शांतता आणि 
सद्भावनेच्या हेतूने या स्पर्धेत 

/ 0. “रके. आलेले. | 

। व 


ज्योत सतत 
जळत राहाते. 





प्राचीन स्पर्धामध्येही एक 
त), | व्या व या 


जात असे. 





प्रकरण 8 


ऑलिंपिक हिरो 


बर्लिनमध्ये 1936 मध्ये अगल्फ 
हिटतनरच्या शासनकाळात ऑलिंपिक स्पर्धा 
भरवण्यात आल्या होत्या. 





जर्मनीच्या खेळाइुंचे शक्तीप्रदर्शन 
करण्यासाठी हिटलर मोठा उत्सुक होता. पण 
अमेरिकेच्या ओहायो शहराचा एक कृष्णवर्णीय 
धावपटू जेसी ऑकेन्स हा त्या स्पर्धेचा हिरो 
ठरला. 





जर्मनांशी कठोर स्पर्धा करूनही ओवेन्सने चार 
सुवर्णपदके जिंकली -100 मीटर आणि 200 मीटर 
दोड, लांब उडी आणि 100 मीटर रिले शर्यत. 


ओवेन्समुळे कार्ल ठुर्डय्समवेत अनेक लुईसच्या नऊ सुवर्णपदकांची बरोबरी 


अमेरिकी धावपटुंना प्रेरणा मिळाली. 1984 फिनलंडचा दूर अंतराचा धावपटू पावो गुर्मी 

सालच्या ऑलिंपिक स्पर्धेत, लुईसने (फ्लार्डंग फिन) याच्या विक्रमाशी होऊ 

ओवेन्सइतक्‍्याच स्पर्धा जिंकल्या. शकते. नुरमीने 1920, 1924 आणि 1928 
च्या ऑलिंपिक स्पर्धामध्ये सुवर्णपदके 


जिंकली होती. 





लुईसने लांब उडीत चार ऑलिंपिक 
खेळांत मिळून विस्मयकारकरित्या चार 
सुवर्णपदके जिंकली. 





1948 सालच्या लंडन ऑलिंपिकमध्ये, एक 
डच धावपटू, फॅनी ब्लॅकर ही आंतरराष्ट्रीय हिरो 
बनली. वयाच्या 30 व्या वर्षी, ती दोन मुलांची 
आई होती. लोकांना तिच्या यशाची फारशी खात्री 
नव्हती. पण तिने 100 मीटर, 200 मीटर, 80 
मीटर अडथळ्यांची शर्यत आणि 4 *« 100 मीटर 


रिले यांत सुवर्णपदके जिंकली. 








1968 च्या मेक्सिको सिटी ऑलिंपिकच्या 
विजेत्या ताऱ्यांमध्ये एक होता, अमेरिकेचा बॉब 
बीमन. त्याने लांब उडीत 8.9 मीटर (34 फूट) 
अंतर पार केले आणि जुना जागतिक विक्रम 55 
सेमी (22 इंच) अंतर जास्त कापून मागे टाकला. 


यामुळे बीमनच्या भावना एवढ्या अनावर 
झाल्या की आपल्या गुडघ्यांवर बसून तो म्हणाला, 
मी स्वप्नात तर नाही ना याची मला कुणीतरी 
खारी फ्टवून द्या त्याचा हा विक्रम पुढील 23 वर्षे 
अबाधित राहिला. 


1972 च्या म्युनिक ऑलिंपिकमध्ये, कॅनडाच्या मष्टीयन शहरात 1976 या 


अमेरिकी तरणपटू मार्क स्फिटिझ याने एकाच वर्षीच्या स्पर्धेत, 14 वर्षांच्या रमानियन 
आठवड्यात सात सुवर्णपदके जिंकली आणि सात कसरतपटू (जिम्नॅस्ट) नादीया कोमेनेसीने 
जागतिक विक्रम नोंदवले. प्रेक्षकांचे डोळे दिपवून टाकले. 










आणखी एकदा 
जिंकतोय, वाटतं. 


य वना ९९ 


ती दहा अंक मिळवणारी पहिली 
कसरतपटू होती. ती सहा खेळांमध्ये 10 वेळा 
जिंकली. पण गुणफलकाच्या मर्यादेमुळे तिचे 
गुण फक्त 1 एवढेच दिसत होते. 


ब्रिटीश नौकानयनपटू, स्टीव्ह रेडग्रेव्हा याने 
अस्ट्रेलियाच्या सिडनी शहरातील, ई.स. 2000 
सालच्या ऑलिंपिकमध्ये, एक इतिहास रचला. 
स्पर्धा जिंकल्यावर, तो पाचही ऑलिंपिकमध्ये 
या प्रकारातील खेळात सुवर्णपदक मिळवणारा 
पहिला खेळाडू ठरला. 


यया... क... जय. 
२... 


ह. मी 
-ा च 0शकत्च्-*-यााश 
>>“ रु » 


शक 


प 
| शौ १ १. 0 >. च. व स १1. “202. र ">. 
कह के १: को ह. श्र /् क २21/70< "> > व ५७% ४ ७०००” 








पूर्वे जर्मनीची निपुण नौकानयनपटू बिरगीट 
फिशर हीने वयाच्या 18 व्या वर्षी, 1980 च्या 
मॉस्को ऑलिंपिकमध्ये आपले पहिले सुवर्णपदक 
जिंकले. तिने आपत्रे आठवे सुवर्णपदक 24 
वर्षानी 2004 सालच्या अथेन्स ऑल्रिंपिकमध्ये 
संपूर्ण जर्मन राष्ट्रासाठी जिंकले. ही तिची सहावी 
ऑल्िंपिक स्पर्धा होती. तिची ही कामगिरी 
अविश्वसनीय होती. 


आज ऑलिंपिक हा जगातील सर्वात मोठा 
क्रीडा उत्सव बनला आहे. 


प्राचीन ऑलिंपिक स्पर्धा 1000 वर्षांपेक्षा जास्त 
काळ चालल्या. प्रत्येक स्पर्धेचा कालावधी काही 
दिवसांडृुतका दीर्घ असे. आधुनिक ऑलिंपिक 
स्पर्धाचे वय फक्त 100 वर्षे इतकेच आहे. पण 
प्रत्येक स्पर्धा तेवढ्याच कालावधीसाठी भरवली 
जाते. 





आधुनिक स्पर्धाही 1000 वर्षे चालल्या 
तर इ.स. 3062 सालीसुद्धा लोक 
ऑलिंपिक स्पर्धा पाहातील आणि 
खेळतील.... &] 






































1896 
1900 
1904 
1908 
1912 
1916 
1920 
1924 
1928 
1932 
1936 
1940 
1944 
1948 
1952 
1956 





उन्हाळी ऑलिंपिक 
तारखा 

यय कड 1956 स्टॉकहोम, स्वीडन 
सेंट लईस, अमेरिका 1960 रोम, इटली 
लंडन यके 1964 टोकियो, जपान 
स्टॉकहोम, स्वीडन ये सिटी, 
आयोजन नाही (महायद्ध) ० त्यातच आयो 
ग बेल्जियम न सा वी 
अमस्टरडॅम ती प 1980 मॉस्को, रशिया 
लॉस एंजेल्स, यएसए 1984 लॉस एंजेल्स, यएसए 
बर्लिन, जर्मनी 1988 सेऊल, कोरिया 
आयोजन नाही (महायुद्ध 1992 बासिलोना, स्पेन 

त 1996 अटलांटा, अमेरिका 
आयोजन नाही (महायंद्ध) 0 
यी 2004 अथेन्स, ग्रीस 
हरी व 2008 बीजिंग, चीन 
मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया , 


2012 


लंडन, यूके 





1924 शामोनि, फ्रान्स 
1928 सेंट मॉरित्झ, स्वित्झर्लंड 
1932 त्रेक प्लॅसिड, अमेरिका 


1936 गार्मिश पॅटर्नकिचेन, जर्मनी, 


1940 आयोजन नाही (महायद्ध) 
1941 आयोजन नाही (महायंद्ध) 
1948 सेंट मॉरित्झ, स्वित्झलेंड 
1952 औओस्लो, नॉर्वे 

1956 कॉर्टिना डी'एम्पेझो, इटली 


: 1960 स्कक्‍्वॉ व्हॅली, यएसए 
: 1964 इन्सब्रक, ऑस्ट्रिया 


1968 ग्रेनोबल, फ्रान्स 
1972 सप्पोरो, जपान 
1976 इन्सब्रुक, ऑस्ट्रिया 


तारखा 





1980 त्रेक प्लॅसिड, अमेरिका 
1984 साराजेव्हो, य॒गोस्लाविया 
1988 कॅलगरी, कॅनडा 

1992 अल्बर्टवित्रे, फ्रान्स 
1994 लिलेहॅमर, नोर्वे 

1998 नागानो, जपान 

2002 सॉल्ट लेक सिटी, यएसए 
2006 ट्यूरिन, इटली 

2010 व्हॅकव्हर, कॅनडा 

2014 सोचौ, रशिया 








ऑलिंपिक स्पर्धांची कहाणी 


प्राचीन ग्रीसमधील एक उत्सव ते आजचा जागतिक क्रिडा 
सोहळा या रुपांत ऑलिंपिकने खेळाडू आणि स्पर्धा समर्थकांना 
नेहमीच प्रेरणा दिलेबरी आहे. जाणून घ्या, जगातील सर्वात भव्य 
स्पर्धांचा जन्म कसा झाला. सोबतच, ऑलिंपिक स्पर्धांच्या 
हिरोंची ओळखही करून घ्या. 





